मुंबई मेट्रो लाईन-१ (वर्सोवा-अंधेरी- 
घाटकोपर) च्या धोरणात्मक अधिग्रहणाबाबत 
दि.१५ मार्च, २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात 


आलेला झासन निर्णय रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.४६/नवि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:-१ जुले, २०२४. 


संदर्भ:- समक्रमांकाचा दिनांक १५ मार्च, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई मेट्रो ळाइन-१ च्या धोरणात्मक अधिग्रहणाबाबत घेतलेल्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून संदर्भाधीन दि.१५ मार्च, २०२४ रोजीचा 
शासन निर्णय रद करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई मेट्रो लाईन-१ (वर्सोवा - अंधेरी - घाटकोपर) च्या धोरणात्मक अधिग्रहणाबाबत निर्गमित 
करण्यात आलेला संदर्भाधीन दि.१५ मार्च, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.२६ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०७०११५३१०७४९२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VUAY KARBHARI : 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


8989०6 


874241 
|ARI 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.४६/नवि-७ 


५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


८) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
१०)महाळेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञता-१/२), महालेखापाल कार्यालय, मुंबई/नागपूर. 
११)संचालक, लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
१२)संचालक, SA व कोषागार, मुंबई. 
93) कार्यासन अधिकारी, व्यय-३/अर्थबळ/साधनसंपती, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


98) STOR अधिकारी, नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवडनस्ती (नवि-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


